संदर्भ: 


A Oo 


9. 
८: 


सन २०१९-२० करिता कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस, ऊस) 
₹२९.७८ लक्ष निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५९/४-अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२० 


कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि. १९/०४/२०१७. 

वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१/०४/२०१९. 

कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. ५०.२-९/२०१५ —Cu-IV दि. ०९/०४/२०१९. 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र३/राअसुअऊस/योजना/१७२/२०१९, दि.११/०४/२०१९. 


. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. अओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४-अ, दि.०३/०६/२०१९. 


कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. ५०.२-९/२०१५ —CU-IV दि. १८/०७/२०१९ 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र३/राअसुकापूस/१९-२०/३०५/२०१९, दि.२०/०७/२०१९ 
आदिवासी विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.७/कार्यासन-६, दि.१७/१०/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० करिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता 


(कापूस, ऊस) संदर्भाधिन दि.०९/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये ₹ ८७२.५८ लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला 
असून त्यानुसार ₹८७२.५८ लाख (केंद्र हिस्सा रु.५२३.५५ लाख + राज्य हिस्सा रु.३४९.०३ लाख) रकमेच्या 
कृती आराखडयास दि.०३ जून २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. केंद्र 
शासनाने अभियानांतर्गत दिनांक १८/०७/२०१९ च्या पत्रान्वये पहिल्या हप्त्यात केंद्र हिस्स्याचा ₹ २००.८० लक्ष 
निधी वितरीत केलेला असून कृषि आयुक्तालयाच्या दि.२०/०७/२०१९ च्या पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे केंद्र 
व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णयः 


a. 


सन 2098-20 करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस, ऊस) 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ २९.७८ लाख निधी (रुपये एकोणतीस 
लाख अठ्ठयाहत्तर हजार फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचे पीक निहाय तसेच केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५९/४-ओ. 


(₹॒ लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
क्र. | अंतर्गत वाणिज्यिक पिके | कंद्र हिस्सा ६5% | राज्य हिस्सा ७०% |? Part 
fa. | कापूस १३.०५ ८.७ २१.७५ 
2. | ऊस ४.८२ ३.२१ ८.०३ 
एकूण १७.८७ ११.९१ २९.७८ 

२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹१३.०५ लक्ष निधी ( रुपये तेरा 
लाख पाच हजार फक्‍त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹८.७० लाख निधी ( रुपये आठ लाख सत्तर हजार 
फक्‍त) असा एकूण ₹२१.७५ लाख निधी ( रुपये एकवीस लाख लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

३. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ ४.८२ लक्ष निधी (रुपये चार 
लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹३.२१ लक्ष निधी ( रुपये तीन लाख एकवीस हजार 
फक्त ) असा एकूण ₹८.०३ लाख निधी ( रुपये आठ लाख तीन हजार फक्त) वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

४. परिच्छेद क्र. १ ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, कापूस, ऊस या पिकांकरिता वितरीत केलेला अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा निधी सन २०१९-२० मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा:- 

केंद्र/ अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 

राज्य = 
en कापूस ऊस 
केंद्र । मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
हिस्सा | २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(२३) (०१) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-कापूस 
(केंद्र हिस्सा६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१॥५५७५) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 


३३, अर्थसहाय्य 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(२५) (०१) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-ऊस 
(केंद्र हिस्सा६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (2809A483) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५९/४-अे. 


राज्य । मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
हिस्सा | २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(२४) (०१) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न | (२६) (०१) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-कापूस | सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-ऊस 


(राज्य हिस्सा ४०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५५८४) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (2809A§ 09) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


टु. 


प्रति: 


शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹ २९.७८ लाख 
निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹२९.७८ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा- 
१), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, 


२०१९ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११४१७२६५४३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 
IN: c=IN, st=Maharashtra, 


DI री 

Z E N DAG E MA H AVE E R 2.5.4.20=a9503a5209c984c1 129291 2b642bdfd32282e4276fb5541f 
4f92f23cb110d23, postalCode=400032, street=MADAM CAMA 
ROAD, MANTRALAYA,MUMBAI, 

BA LASA H E B serialNumber=43d7bb272129cd 1382853268481 cb2ceee1f236d393 
acecb71084bc36ffeed02, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 
Date: 2020.01.17 17:13:52 +05'30' 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५९/४-ओ. 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Hares, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


